महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका १९८४ 
मधील परिशिष्ट ४२ खालील वित्तीय अधिकारांमध्ये 
सुधारणा करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक विअसु २०२३/प्र.क्र.२३/इमा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हृतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २८/०८/२०२३ 


संदर्भ - १) शासन निर्णय क्र.डीपीडब्ल्यु ११८९/(५७)/लेखापरीक्षा, दिनांक १८ नोव्हेंबर १९९६ 
२) शासन निर्णय क्र.विअसु-२०१५/प्र.क्र.२१८/इमारती-२, दि.१६ डिसेंबर, २०१५ 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावली १९८४ मधील परिशिष्ट ४२ मधील अनु.क्र.१३ मध्ये 
शासन निर्णय दि.१६/१२/२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा करुन मूळ कामे, सर्वसाधारण 
दुरुस्त्या व विशेष दुरुस्ती करिता कार्यकारी अभियंता व उप अभियंता/उपविभागीय अभियंता/उप 
विभागीय अधिकारी यांच्या तांत्रिक मंजूरी प्रदान करण्याच्या अधिकारात वाढ करण्यात आली होती. 
विभागीय स्तरावरील मा.खासदार/आमदार निधीतील कामे, डोंगरी विकास निधीतील कामे, ठेव 
अंशदान इ. मधील लहान कामांची संख्या विचारात घेऊन तांत्रिक मान्यता व पुढील अनुषंगिक 
कार्यवाही त्वरेने होण्याच्या दृष्टीने उप अभियंता/ सहायक अभियंता वर्ग-१ यांना शासन निर्णय 
दि.१६/१२/२०१५ अन्वये प्रदान केलेल्या तांत्रिक मान्यतेची वित्तीय मर्यादा वाढविण्याची बाब 
विचाराधीन होती. त्यानुसार सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावली १९८४ मधील परिशिष्ट ४२ मधील अनु.क्र.१३ मध्ये 
शासन निर्णय दि.१६/१२/२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा करुन मूळ कामे, सर्वसाधारण 
दुरुस्त्या व विशेष दुरुस्ती करिता सहाय्यक कार्यकारी अभियंता व उप अभियंता/उपविभागीय 
अभियंता/उप विभागीय अधिकारी यांच्या तांत्रिक मंजूरी प्रदान करण्याच्या अधिकारात खालीलप्रमाणे 


सुधारणा करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विअसु २०२३/प्र.क्र.२३/इमा-२ 


अधिकाराचे स्वरुप ज्याकडे अधिकार सोपविण्यात सोपवलेल्या अधिकाराची व्याप्ती 
आला तो अधिकारी 

मूळ आणि सुधारित अंदाजांना 

तांत्रिक मंजूरी देण्याचा 

अधिकार 

१. मूळ कामे सहाय्यक कार्यकारी अभियंता रु.१०,००,०००/- 
सहाय्यक अभियंता (वर्ग-१) 
उप अभियंता 
उप विभागीय अभियंता 
उप विभागीय अधिकारी 

२. सर्वसाधारण दुरुस्त्या सहाय्यक कार्यकारी अभियंता उप विभागासाठी अर्थसंकल्पीय 
सहाय्यक अभियंता (वर्ग-१) तरतुद असल्यास, 
उप अभियंता रु.५,००,०००/- 
उप विभागीय अभियंता 
उप विभागीय अधिकारी 

३. विशेष दुरुस्त्या सहाय्यक कार्यकारी अभियंता विभागासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ असल्यास, 
उप अभियंता रु.५,००,०००/- 
उप विभागीय अभियंता 
उप विभागीय अधिकारी 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६१/व्यय-११, दि.०२/०६/२०२३ व 
२१२/२०२३/विनियम, दि.१४/०६/२०२३ अन्वये सहमती देण्यात आली आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०८२८१३०९१७३२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SACHIN MANIKRAO CHIVATE 

S A C H | N DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
WORKS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e5 1dff58ad80dfdae3976edee46d 1 bf7934d01469 


M A N | KRA cb4d916976c25305666b6 13, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialINumber=40AE84322C80D3E4EA 1B574EB3782ED6CB 


133B938933BDF197ED5A1551D8622A, cn=SACHIN 
H | VAT E MANIKRAO CHIVATE 


Date: 2023.08.28 13:12:08 +05'30' 


(सचिन चिवटे) 
अवर सचिव (इमारती) 


प्रत- 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राजय, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विअसु २०२३/प्र.क्र.२३/इमा-२ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग/वित्त विभाग/ग्रामविकास विभाग 
महालेखापाल-१/२, मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/नागपूर 

प्रत- 
महासंचालक, माहिती व प्रसिध्दी महासंचालनालय, मुंबई यांना प्रसिध्दीसाठी 
इमारती-२ संग्रहार्थ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


